विभागीय सहायक भाषा संचालक, विभागीय 
कार्यालय,नवी मुंबई या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार सोपविण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक:-भाअका-२०१८/प्र.क्र.३३/आस्था-२, 
८ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २२ मे,२०१८ 


संदर्भ:- 


१. वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.वेतन१३११/प्र.क्र.१७/सेवा-३, 
दि.२७.११.२०११. 

२. भाषा संचालनालयाचा कार्यालयीन आदेश.क्र.स्थापना- 
२०१६/९१९/९५०/चौदा, दि.२७.०५.२०१६. 

३. भाषा संचालनालयाचा कार्यालयीन आदेश क्र.रापअ(नियुक्‍्ती) 
२०१७/प्र.क्र.४७/१७५९/चौदा, दि.०८.११.२०१७. 


शासन आदेश 
संदर्भ H.(2) नुसार विभागीय सहायक भाषा संचालक,नवी मुंबई हें पद दि.२८.०५.२०१६ 


पासून रिक्‍त आहे. या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार वेळोवेळी अन्य अधिका-यांकडे सोपविला आहे. 


संदर्भ क्र. (१ मधील तरतूदीनुसार रिक्‍त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्याचे व विशेष वेतन मंजूर 


करण्याचे अधिकार प्रथम १ वर्षाकरिता विभाग प्रमुखांना त्यापुढे १ वर्ष मंत्रालयीन प्रशासकीय 


विभागास असून त्यापुढे सुरु ठेवावयाचा असल्यास सामान्य प्रशासन विभाग आणि वित्त विभाग यांची 


पुर्वानुमती घेणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार आता, सदर पद अद्याप रिक्‍त असल्याने सदर पदाचा 


अतिरिक्त कार्यभार दि.२८.०५.२०१८ पासून पुढे ६ महिन्यांसाठी किंवा सदर पद भरले जाईल 


यापैकी जे अगोदर होईल तोपर्यन्त सुरु ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


प्रस्तुत आदेश सामान्य प्रशासन विभाग अनौ. सं.क्र. ३६६/१८ दि.२६.०३.२०१८ व वित्त 


विभाग अनौ. सं. क्र. १९३/१८/सेवा-३ दि. १६.०४.१८ यांस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 


आहेत. 


शासन आदेशा क्रमांकः भाअका-२०१८/प्र.क्र.३३/आस्था-२ 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०५२२१११७२५५५३३ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


M Pp Digitally signed by M. P. Kudtarkar 

e e DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Marathi 
Bhasha, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=52bcc5e18003505c69802475fe37220a367d9346 

K d t 81b77434d33db31221536f5f, cn=M. P. Kudtarkar 
1 a [| a [| Date: 2018.05.22 15:24:40 +05'30' 
(म.प.कुडतरकर) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रति, 
१) महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 


) 

) महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 
) महालेखाकार (स्थानिक निवासी लेखापरीक्षा व लेख), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


o~ 


4 


an 


भाषा संचाळक,भाषा संचालनालय,वांद्रे(पु्वी,मुंबई Yoo ०५१. 

विभागीय सहायक भाषा संचालक, नवी मुंबई. 

श्री.चं.वि. पारकर,विभागीय सहायक भाषा संचालक, विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद. 
सहायक भाषा संचालक(प्रशिक्षण व आस्थापना),भाषा संचालनालय. 

१०) निवड नस्ती. 


(२ ८. 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


